प्रशासकीय मान्यता : 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा 
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत 
मंजूर झालेल्या निधीतून रुग्णवाहिका खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता. 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
नागपूर 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.१४८/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : ३० मार्च, २०२१ 
वाचा : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४,दिनांक २४.०७.२०१७ 

४ शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक रास्तख २०१८ / प्र.क्र. 
१३९/ प्रशा -१, दिनांक ३१.०३.२०१८ 

५) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक वैशिवि-२०२०/ 
प्र.क्र.२८१/ प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 

६) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं / म/ 


रुग्णवाहिका / आमदार निधी /शावैमवरु,नागपूर / २०-२१ / ६५६९ / २०२१, दिनांक 
२७.०३.२०२१ 

७ जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा नियोजन समिती, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
PSTPRA/O/2029/Feb/AAO/ 04224, दिनांक २५.०२.२०२१. 


शासन निर्णय : 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या संस्थेस संदर्भाधीन दिनांक 
२५.०२.२०२१ च्या पत्रान्वये रुग्णालयात दाखल होणा-या रुग्णांना तपासणीकरीता व रुग्णांना 
बाहेर ने-आण करण्याकरीता “आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत* मंजूर अनुदानातून 
खालील तक्त्यात नमूद रुपये ८,००,०००/- ( रुपये आठ लक्ष फक्त) इतक्या किंमतीची 
रुग्णवाहिका खरेदी करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.१४८/प्रश्ञा-१ 


अ.क्र यंत्राचे नांव नग | प्रती नग किमत | एकूण किमत 
१ रुग्णवाहिका १ ८,००,००० ८,००,००० 
एकूण ८,००,००० 

ओठी 5 


qo. 


, सदर प्रशासकीय मान्यता “आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत” प्राप्त होणाऱ्या 


निधीच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. सदर रुग्णवाहिका हाताळणीसाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नाही, याबाबत 


संचालनालयाने व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खातरजमा केली आहे. 


. सदर विषयी " शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका " याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 
केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया " औषधे, तद्‌अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत " निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 
प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक ( वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी प्रमाणित करावे. 


. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 
खात्री करावी. 


. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2" किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा " या शीर्षकाखालील 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.१४८/प्रश्ञा-१ 


परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे खरेदी समितीने अनुपालन करावे. त्यानुषंगाने 
यंत्राच्या किंमतीस आवश्‍यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११. सदर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपध्दतीनुसार करतांना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामागार 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये 
विहीत करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (Gem) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर 
करावा. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्‍त Tee नमूद केलेल्या रुग्णवाहिका खरेदीसाठी येणारा खर्च 
सदर संस्थेस “आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम” प्राप्त होणाऱ्या निधीतून करण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक ४५१५ ००१२ 
४५१५ इतर ग्रमाविकास कार्यक्रमावरील भांडवली खर्च 
१०२ सामूहिक विकास 
पंचवार्षिक योजनेतंगतयोजना - राज्य योजनातंर्गत योजना 
(१ बहुउद्देशिय कार्यक्रम 
(००) (०१) आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम 
(४५१५ ००१२) योजनातंर्गत (दत्तमत्त) 
५३ - मोठी बांधकामे 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३०१४३७५१२६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARUN 
MURLIDHARRA 
O DAHALE 


(अ.मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - २ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचएन-२०२१/प्र.क्र.१४८/प्रशा-१ 


३. जिल्हाधिकारी, नागपूर 

४. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

५. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

७. निवडनस्ती (प्रहा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


